रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
Goad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०९ जुले,२०२४ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा. क्र. मु.अ.(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-२०२४/१३२७, दि.११/०३/२०२४. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये रत्नागिरी 
जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, रत्नागिरी यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग 
व ग्रामीण मार्ग, एक विशेष बाब म्हणून प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून COTA करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
पाचोरीआगार आंबेरे वाळवेवाडी | ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ४/००) १६.५०० कि.मी. | प्रमुख 
ब्राम्हणवाडी बौध्दवाडी कुडली ११ ४.०० कि.मी. जिल्हा 
डुबवाडी बौध्दवाडी तरीबंदर ते | ग्रामीण मार्ग- | (5/००ते ७/५०० मार्ग-१२५ 
जांभारी रस्ता . २८ ७.५०० कि.मी. 


इतर जिल्हा । (0/o0d 4/00) 
मार्ग-१२१ ५.०० कि.मी. 


एकूण १६.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील, रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२३०७.७२५ + १६.५००) म्हणजेच 
२३२४.२२५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( 
९४५.८६०- ५.००) म्हणजेच ९४०.८६० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.५०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६४९७.११०-११.५००) म्हणजेच ६४८५.६१० इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७१०१२५१०७६८१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(a. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा) 

प्रत :- 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,रत्नागिरी. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


-.->- <:-- -> ६<->. << थऱऱ< 


पृष्ठ २ पैकी २ 


